वीज धोरण ठरविणे बाबत 
समिती गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र. ५९ /ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ५ जुन, २०२०. 


वाचा : संकिर्ण-२०२० /प्र.क्र. ५९ /ऊर्जा-५ दिनांक २२.०४.२०२० 


संदर्भिय शासन निर्णयान्वये वीज धोरण ठरविणेबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल तीन 
आठवडयात शासनास सादर करण्याचे आदेश होते. तथापि, परंतु सध्याची कोविड-१९ मुळे 
उद्भवलेली परिस्थिती पाहता सदर समितीचा कालावधी पुढे आणखी एक महिन्याने वाढविण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२००६०५१५२५१२२९१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Uddhav 
Dattatra 
a Walunj © 
(उ. द. वाळुंज) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत: 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 


५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

७. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

८. Ufa AERTS fod नियामक आयोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सेंटर नं. १, १३वा मजला, कफ परेड, 
मुंबई ०५. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२० /प्र.क्र. ५९ /ऊर्जा-५ 


९. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, WHMIS, बांद्रा (पूर्व), 
मुंबई-५१ 

१०.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी, प्रकाऱगड, बांद्रा (पूर्व), 
मुंबई-५१ 

११.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी, WHR, बांद्रा (पूर्व), 
मुंबई-५१ 

१२.संचालक (वाणिज्य), महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 

१३.संचालक (संचालन), महावितरण/महानिर्मिती/महापारेषण कंपनी, मुंबई-५१ 

१४.संचालक (प्रकल्प), महावितरण/महानिर्मिती/महापारेषण कंपनी, मुंबई-५१ 

१५.संचालक (tips), महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 

१६.संचालक (वित्त), महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 

१७.सहसचिव / उपसचिव, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.श्री उत्तम झाल्टे, से.नि. संचाळक (संचलन), महापारेषण 

१९.श्री रमाकांत मेश्राम, से.नि.अति.व्यवस्थापकीय संचालक (भेल) 

२०.श्री अनिल खापर्डे, से.नि. कार्यकारी संचालक (तांत्रिक), महावितरण 

२१.निवड नस्ती (ऊर्जा-५॥), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२.ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


